इमारतींच्या स्थापत्य कामाच्या 
निविदांमध्ये विद्युतीकरणाच्या कामाचा 
अंतर्भाव करून एकत्रित निविदा 
काढणे बाबत सुधारीत सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-एसयुटी ०५/१३/प्र.क्र.११८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३/१२/२०१९ 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसयुटी-०५/१३/प्र.क्र. ११८/इमा-२ 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९. 


शुध्दीपत्रक :- 


समक्रमांकाचा दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९ चा शासन निर्णय पहावा. या शासन निर्णया 
मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत असून सुधारित तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत :- 


१) शासन निर्णय परिच्छेद क्रमांक १ खालील प्रमाणे सुधारणा. 


शासकीय इमारतींच्या रू. ३ लक्ष व त्यापेक्षा धिक किंमतीच्या कामांऐवजी “रु. 300 
लक्ष व त्यापेक्षा अधिक किंमतीच्या बांधकामांच्या स्थापत्य व विद्युत कामांकरीता यापुढे 
एकत्रित निविदा मागविण्यात याव्यात” असे वाचावे. 


२) शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २.१ खालील प्रमाणे सुधारणा. 


२.१ स्थापत्य व विद्युत कामांच्या एकत्रित अंदाजित किमतीमध्ये विद्युत घटक ६०% 
अथवा जास्त असेल तर कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांनी एकत्रित निविदा 
मागवाव्यात. 


२. मूळ शासन निर्णयातील इतर बाबींमध्ये कोणताही बदल नाही. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥9५9॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्या चा संकेताक २०१९१२१३१५४०१८१९१८ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 


lly signed by Sachin Manikrao Chi 
DN: IN, hi hth Public Works. 
achin Manikrao 11. 
१0 ff58ad80dfdae3976edee46d 1 bf7934d01469cb4d9169 
८253056660 
ber=40ae84322c80d3e4ea1b574eb3782ed6cb133b93893 
h IVa e 3bdf197ed5a1551d8622. 
2019.12.13 15:45:06 +05'30' 
अवर सचिव (इमारती) 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव/मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसयुटी ०५/१३/प्र.क्र.११८/इमा-२ 


२. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 

३. अ.मु.स (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अ.मु.स (सा.बा)/सचिव (रस्ते/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
५. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व मुख्य अभियंते, सा.बां.प्रा.विभाग व (विद्युत) विभाग 

१०.सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ व (विद्युत) मंडळ 

११.सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
१२.निवडनस्ती (इमारती-२ कार्यासन) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


